बुजगावण्यांची वरात 


V PRATHAM 
TA BOOKS 


Author : Shamim Padamsee 
Illustrator : Tanaya Vyas 
Translator : Varsha Gajendragadkar 


A Book in Every Child s Hand 


वाचन पातळी २ 


" ए आई, मी पण करू का गं तुला मदत बुजगावणं करण्यासाठी ? " गौरीनं विचारलं . 
बुजगावणं तयार करण्यासाठी आई काटक्या एकत्र बांधत होती. मग तिनं एक जुना शर्ट त्या काटक्यांवर टाकला 
आणि त्यात गवताचा पेंढा भरला . 


0000 


पलीकडे दोरीवर धुतलेले कपडे वाळत घातले होते . गौरी तिकडे धावत गेली . तिनं त्यातला एक फ्रॉक ओढून घेतला . 
" आई गं, माझा हा नवा लाल फ्रॉक मी हिला घालणार हं आता आणि लाल रिबीन लावून तिचे केससुद्धा मस्त 
बांधणार ! किती छान दिसेल ना गं ही ? " 


3 


" अगं वेडाबाई , बुजगावणं कधी छान असतं का ? बुजगावणं असतं ते पक्ष्यांना घाबरवण्यासाठी . मग ते भीतिदायक 
नको का दिसायला ? हे बघ असं! " तोंड आणि हात वेडेवाकडे फिरवत आई म्हणाली. 
गौरी खिदळली. " तू किती मज्जेशीर दिसतेस , आई! " 


आईनं सगळी बुजगावणी शेतात नेली आणि कणसांनी भरलेल्या उंच पिकांमध्ये ती उभी केली. 
" बुजगावण्यांनो, आता अगदी शहाण्यासारखं वागायचं आणि पक्ष्यांना हाकलून लावायचं, " गौरी त्यांना लाडानं 
थोपटत म्हणाली. 


गौरी आणि तिची आई त्यांच्या शेतावरच्या घरात परत आल्या. गौरी आतल्या खोलीत गेली आणि आपल्या पलंगावर 
पडली . तजेलदार बदामी रंगाचा मोठा चंद्र आकाशात वर येत होता . त्याच्या उजळ, पांढऱ्या प्रकाशात शेत न्हाऊन 
निघालं होतं . 


गौरीनं खिडकीतून पाहिलं तर एक बुजगावणं खाली 
वाकून स्वत : च्या कपड्यांकडे बघत होतं . 
" असले फाटके, जुने कपडेच आमच्या वाट्याला का 
येतात कोण जाणे ? " ते बुजगावणं सुस्कारा सोडत 
म्हणालं . " कधीतरी सुंदर नवे कपडे घालायला मिळाले 
तर ? " 


" हो रे! मलाही तसंच वाटतंय ! " दुसरं बुजगावणं 
म्हणालं . बुजगावण्यांनी शेतात इकडे तिकडे नजर 
टाकली. अचानक त्यांच्यापैकी एकजण मोठ्यानं 

ओरडला, " अरे , तिकडे बघा. त्या दोरीवरचेकितीतरी 
सुंदर कपडे वार्यावर फडफडतायत . आपण घालू या 
का ते ? " 


" वा ! केवढे मस्त आहेत रे हे कपडे ! चला घालून तर 
पाहूया ." दुसरं बुजगावणं म्हणालं . 


OOO 


Coo90 


चमचमत्या टिकल्या लावलेला लाल ड्रेस एका बुजगावण्यानं घातला. चंद्रप्रकाशात टिकल्या लकाकत होत्या . 
वाऱ्याबरोबर झुलणाऱ्या लाल रिबिनीही त्यानं आपल्या गवताच्या केसांना बांधल्या. नव्या ड्रेसमुळे खूश झालेलं 
बुजगावणं गिरक्या घेत नाचायला लागलं . 


8 


मग सगळीच बुजगावणी नवे कपडे चढवण्यात दंग झाली. नव्या कपड्यात स्वत: ला बघताना त्यांना इतका आनंद 
झाला की त्यांना राहवेना . कुणी उड्या मारायला लागलं , कुणी ऐटीत चालत निघालं , कुणी मुरडत, लचकत पावलं 
टाकत निघालं , कुणी गिरक्या घेत राहिलं . वरातच निघाली त्यांची ! । 
आपली रिकाम्या मडक्यांची डोकी उडवत दात वेंगाडत ती खदखदून हसत होती . 
खूपच धमाल चालली होती त्यांची ! 


Gooo 


D030 


त्याच वेळी शेकडो पक्षी शेतावर झेपावले. इथे-तिथे, इकडे-तिकडे, पक्षीच पक्षी ! 
कणसांमध्ये घुसणाऱ्या चोची, दाणे कुरुकुरु चावणाऱ्या चोची, दाणे गट्टम करणाऱ्या चोची ! 
" आहा! काय चवदार आहे !" एक पक्षी चोच साफ करत म्हणाला. " शेतातला खाऊ असा रोज रोज खाता येत नाही . 
ती बुजगावणी असतात ना आपल्याला हाकलायला! " 


10 


बुजगावण्यांनी हे ऐकलं आणि इकडेतिकडे पाहिलं . ती सगळी घाबरलीच . 
" शू ए चला, पळा ! " ती पक्ष्यांच्या दिशेनं आपले गवताचे हात मागे- पुढे हलवत ओरडली. 


11 


गौरीही जोरात किंचाळली. तिची आई आवाज ऐकून धावत आली, "गौरी, अगं काय झालं ? जागी हो, गौरी! " 
" आई, अगं पक्षी! ते आपलं शेत फस्त करतायत ! आईनं गौरीला घट्ट जवळ घेतलं आणि म्हणाली, " बाळा, शांत हो 
पाहू! शेताकडे बघ. अगदी सुरक्षित आहे आपल शेत . तुला भीतीदायक स्वप्न पडलं असणार! " 


12 


गौरीनं बाहेर बघितलं . तिला बुजगावणी दिसली. 
आईनं उभ्या केलेल्या जागीच ती उभी होती. 


13 


960 


अरेच्चा ! बुजगावणी तिच्याकडे बघून हात तर हलवत नव्हती ? 
गौरीनं नीट निरखून पाहिलं . एका बुजगावण्याच्या केसांवर लाल रिबीन फडफडत होती . 
तिनं डोळ्यांची उघडझाप केली आणि पुन्हा पाहिलं - ते बुजगावणं तिच्याकडेच बघत डोळे मिचकावत तर नव्हतं ! 


PRATHAM BOOKS 


stỞryweaver 


This book was made possible by Pratham Books StoryWeaver platform . Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded , translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit , and indicate if changes were made . To know more about this , 
and the full terms of use and attribution , please visit the following link . 


Story Attribution : 
This story : quiquyid Ria is translated by Varsha Gajendragadkar . The © for this translation lies with Pratham Books , 2014 . Some rights reserved . Released under 
CC BY 4 .0 license . Based on Original story : The Scarecrows on Parade , by Shamim Padamsee . © Pratham Books , 2014 . Some rights reserved . Released under CC 
BY 4 .0 license . 
Other Credits : 
This book has been published on StoryWeaver by Pratham Books . The development of the print version of this book has been supported by HDFC Asset 
Management Company Limited ( A joint venture with Standard Life Investments ). www .prathambooks. org 
Illustration Attributions: 
Cover page : Girl and scarecrow , by Tanaya Vyas © Pratham Books , 2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 2 : Girl talking to lady, by 
Tanaya Vyas © Pratham Books , 2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 3 : Girl looking at dress near clothesline by Tanaya Vyas © 
Pratham Books, 2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 4 : Girl laughing at lady making faces, by Tanaya Vyas © Pratham Books , 2014 . 
Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 5 : Girl and lady making a scarecrow , by Tanaya Vyas © Pratham Books , 2014 . Some rights reserved . 
Released under CC BY 4 . 0 license . Page 6 : Girl looking at scarecrows in a field by Tanaya Vyas © Pratham Books, 2014 . Some rights reserved. Released under CC BY 
4 . 0 license . Page 7 : Girl looking at scarecrows through a window , by Tanaya Vyas © Pratham Books, 2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 
Page 8 : Scarecrow wearing a red dress , by Tanaya Vyas © Pratham Books, 2014 . Somerights reserved . Released under CC BY 4 . 0 license . Page 9 : Scarecrows 
dancing, by Tanaya Vyas © Pratham Books , 2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 10 : Birds eating, by Tanaya Vyas © Pratham Books , 
2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . 


Disclaimer: https:/ /www .storyweaver .org . in /terms and conditions 


BY 


Some rights reserved . This book is CC -BY- 4 .0 licensed . You can copy ,modify , distribute 
and perform the work , even for commercial purposes, all without asking permission . 
For full terms of use and attribution , http : // creativecommons.org / licenses /by / 4 .0 / 


PRATHAM BOOKS 


stôryweaver 


This book was made possible by Pratham Books StoryWeaver platform . Content under Creative 
Commons licenses can be downloaded , translated and can even be used to create new stories - 
provided you give appropriate credit , and indicate if changes were made . To know more about this , 
and the full terms of use and attribution , please visit the following link . 


Illustration Attributions: 
Page 11: Scarecrows looking at birds, by Tanaya Vyas © Pratham Books, 2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 12 : Birds on a cot by 
Tanaya Vyas © Pratham Books , 2014 . Some rights reserved . Released under CC BY 4 .0 license . Page 13 : Mother and daughter, by Tanaya Vyas © Pratham Books , 
2014 . Some rights reserved .Released under CC BY 4 .0 license . Page 14 : Scarecrow winking at girl, by Tanaya Vyas © Pratham Books, 2014 . Some rights reserved . 
Released under CC BY 4 .0 license . 


Disclaimer: https:/ /www .storyweaver .org . in /terms and conditions 


O 


Some rights reserved . This book is CC -BY- 4 .0 licensed . You can copy ,modify , distribute 
and perform the work , even for commercial purposes, all without asking permission . 
For full terms of use and attribution , http : // creativecommons.org / licenses /by / 4 .0 / 


बुजगावण्यांची वरात 
(Marathi) 


पक्षी आणि प्राण्यांनी शेतात घुसू नये म्हणून त्यांना घाबरवण्यासाठी शेतात बुजगावणी उभारतात . 
पण छोट्या गौरीला मात्र काही वेगळंच वाटतं ! 


या पुस्तकाची वाचन पातळी २ आहे. ओळखीचे शब्द जाणून वाचणाऱ्या आणि मदत घेऊन नवे शब्द वाचू शकणाऱ्या मुलांसाठी. 


PRATHAM BOOKS 


storyweaver 


Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm ofmultilingual children s stories. Knitting together children , authors , illustrators and 
publishers . Folding in teachers, and translators . To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories for the children of India and the world . Our unique 
online platform , StoryWeaver , is a playground where children , parents , teachers and librarians can get creative . Come, start weaving today , and help us get a 
book in every child s hand ! 


